अधीक्षक अभियंता,बुळढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ,बुलढाणा यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग, बुलढाणा या 
विभागीय कार्यालयांतर्ग नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२२/(१९०/२०२२)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१/१०/२०२२ 


पहावे : 9) शासन निर्णय क्रमांक FATS २०२२/(१६७/२०२१/लपा, दिनांक : ०७/१०/२०२१. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२.०२.२०२२. 
3) अधीक्षक अभियंता,बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,बुलढाणा यांचे पत्र जा.क्र.२६०६/आस्था-२/ 
नि.अ.आ.मुदतवाढ/२०२२/दि.०४.०७.२०२२. व जा.क्र.३९६०/आस्था-२/नि.अ.आ.मुदतवाढ/२०२२ 
दि. १८ ऑक्टोंबर, २०२२. 


प्रस्तावना:-संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
बुलढाणा या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ९४ पदांना व रुपांतरीत ०१ पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन 
निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- आता संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ व २ मध्ये 

दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,बुलढाणा यांचे अधिपत्याखाळीळल 

कार्यकारी अभियंता,ळलघु पाटबंधारे विभाग,बुलढाणा विभागीय कार्यालय व अंतर्गत कार्यरत नियत अस्थायी 

आस्थापनेवरील ९४ पदांना व रुपांतरीत ०१ पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत खालील 

अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे,सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 

२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे 
सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी RAG AGT झालेली नसतील. 

४) मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,अमरावती यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/ 
अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


SS 5-2 नव्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(१९०/२०२२)/लपा 


५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा पुढील नमुद लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
लघु पाटबंधारे उपविभाग या कार्यालयातील "मागणी क्रमांक आय-५,४७०१ मोठे व मध्यम लघु 
पाटबंधाऱ्या वरील भांडवली खर्च, Co सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 
(०४) योजनेत्तर वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान,(४७०१ आय १७१) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागवावा. तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापने वरील होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५,४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधा-या वरील भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण, १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 
(०२) योजनांतर्गत (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान संगणक सांकेतांक 
(४७०१ एच ६६५) या खाली खर्ची टाकावा.” व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०.०८.२०२१ 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥8॥95५॥॥9.90०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१०२११५०७३१६७२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
RAJEEV KUDAL एकात 


Date: 2022.10.21 15:12:36 +05'30' 
(सुषमा कुडल) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-१व २ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,अमरावती 
मुख्य aaa, (fy) जलसंपदा विभाग,अमरावती 
अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,बुलढाणा. 
कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग,बुलढाणा 
कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि) कार्यासन,जळलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना), जलसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्रालय,मुंबई 
अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(१९०/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट-१ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(१९०/२२)/लपा, दि.२०/१०/२०२२ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ कालावधीची मुदतवाढ 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसं 

ख्या 

| . | लघुपाटबंधारे विभाग, | कार्यकारी अभियंता fea] 

बुलडाणा उप कार्यकारी अभियंता | 09 q 

शा. अभियंता/क.अभियंता ०४ 

विभागीय लेखापाल | 09 q 

प्रथप लिपीक | 09 q 

भांडार पाल | 09 q 

निम्नश्रेणी लघुलेखक ea |] 

कनिष्ठ लिपीक ०४ 

आरेखक Oa ul] q 

वरिष्ठ लिपीक ०५ 

सहायक भांडारपाल 0१ १ 

सहायक आरेखक | 09 q 

टंकलेखक 03 

संगणक | 09 q 

नाईक 0१ १ 

चौकीदार शि १ 

शिपाई ०५ 

वाहन चालक || ses | q 

एकूण ३४ 

| .१ | लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभागीय अभियंता दि. १ 

उपविभाग,बुलढाणा कनिष्ठ अभियंता ०४ 

वरिष्ठ लिपीक | 09 q 

कनिष्ठ लिपीक ०२ 

टंकलेखक शि १ 

अनुरेखक 0१ 

शिपाई ०२ 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ०४ 

वाहन चालक हिता १ 

चौकीदार 0१ १ 

एकूण १८ 

१.२ | लघु पाटबंधारे बांधकाम उपविभागीय अभियंता (= q 
उपविभाग,खामगांव 

कनिष्ट अभियंता ०४ 

वरिष्ठ लिपिक 0१ १ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२२/(१९०/२०२२)/लपा 


कनिष्ठ लिपिक ०२ 

टंकलेखक | 09 q 

अनुरेखक | 09 

शिपाई ०२ 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ०४ 

वाहन चालक | 09 q 

चौकीदार किता १ 

१८ 

१.३ | लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ०४ 
उपविभाग,बुलढाणा अमीन | 09 q 
चौकीदार | of | q 

एकूण | of 

१.४ | खडकपूर्णा प्रकल्प उप उपविभागीय अभियंता 0१ 
विभाग, क्र.३ टाकरखेड | कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ ०४ 
भागीले स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ०४ 
वरिष्ठ लिपीक | 09 q 

कनिष्ठ लिपीक ०२ 

टंकलेखक Per q 

अनुरेखक | 09 

शिपाई ०२ 

चौकीदार | 09 q 

वाहन चालक Poe q 

एकूण १८ 


अधीक्षक अभियंता,बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलढाणा 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग व उप 
विभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे-९४ 


परिशिष्ट-२ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/(१९०/२२)/लपा, दि.२०/१०/२०२२ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ कालावधीची मुदतवाढ 


अ. पदधारकाचे नांव पदनाम संख्या सेवानिवृत्ती दिनांक 
क्र 
Ra श्री.यु.बी.जाधव स्वच्छक a ae q ३१/१०/२०२४ 
रुपांतरीत अस्थायी पद एकूण pd 
SUSHMA oR eee 
RAJEEV KUDAL Bee eae sco 
(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


